RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


IHAR 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ६ , अंक ११ ( २)]] 


गुरुवार, फेब्रुवारी ६, २०२० / माघ १७, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५.०० 


. 


असाधारण क्रमांक २१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


~ 


१ . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जानेवारी २०२० 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक आरटीआर. २०१० / प्र.क्र . ५ ९३ / का . दोन . - भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा 
वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , विधि व न्याय विभागातील उप सचिव (विधि ) ( गट - अ), अवर सचिव ( विधि ) ( गट - अ) आणि अधीक्षक 
( विधि ) ( गट- ब ) ( सेवाप्रवेश) नियम , २०१२ या नियमामध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहेत 

या नियमांना “ विधि व न्याय विभागातील उप सचिव ( विधि ) ( गट - अ) , अवर सचिव (विधि ) ( गट - अ) आणि अधीक्षक ( विधि ) 
( गट - ब) ( सेवाप्रवेश ) ( सुधारणा) नियम , २०२० ” असे संबोधण्यात यावे. 

२. विधि व न्याय विभागातील उप सचिव (विधि ) ( गट - अ), अवर सचिव ( विधि ) ( गट - अ ) आणि अधीक्षक ( विधि ) ( गट - ब ) 
( सेवाप्रवेश ) नियम , २०१२ (यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य नियम ” असा करण्यात आला आहे ) मधील नियम ४ मध्ये पोट-नियम ( ब ) नंतर पुढील 
परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल : 

परंतु, पदोन्नतीद्वारे उक्त पदावर नियुक्तीकरिता योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्ध नसतील तर , ते पद, दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी (प्रथम वर्ग) या संवर्गामध्ये तीन वर्षांहून कमी नसेल इतका अनुभव धारण करणाऱ्या सुयोग्य न्यायिक अधिकाऱ्याची 
प्रतिनियुक्तीवर बदली करून, भरण्यात येईल . ”. 

मुख्य नियमाच्या नियम क्र . ५ ऐवजी पुढील नियम दाखल करण्यात येईल : 

“ ५. “ अधीक्षक ( विधि ) ” या पदावरील नियुक्ती “ सहायक ( विधि ) ” हे पद धारण करीत असलेल्या व या पदावर पाच वर्षांहून कमी 
नाही इतकी नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या व्यक्तींमधून , सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे पात्रतेनुसार सुयोग्य व्यक्तीच्या पदोन्नतीद्वारे करण्यात येईल ”. 


( १ ) 


भाग चार - अ - २१-१ 


२ 


४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ, फेब्रुवारी ६, २०२० / माघ १७, शके १ ९ ४१ 
मुख्य नियमाच्या नियम क्रमांक ६ ऐवजी पुढील नियम दाखल करण्यात येईल 

“ ६. नियम ४ पोट-नियम (ब ) खंड ( तीन ) ( उप खंड ) ( एक ), (दोन), ( तीन ) आणि ( चार ) यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी , 
जर निवडीच्या कोणत्याही टप्यावर , आयोगाच्या मते , अनुसूचित जाती ( बौद्ध धर्मांतरित व्यक्तींसह), अनुसूचित जमाती आणि विमुक्त जाती 
(निरधिसूचित जमाती) किंवा भटक्या जमाती यांमधील उमेदवारांकरिता राखीव असलेली रिक्त पदे भरण्यासाठी आवश्यक त्या कालावधीचा 
अनुभव धारण केलेले उमेदवार पुरेशा संख्येने उपलब्ध नसतील तर, आयोगास, अशा निवडीच्या बाबतीत , आवश्यक असलेला अनुभवाचा 
कालावधी एक वर्षापर्यंत शिथिल करता येईल आणि या जातींमधील किंवा जमातींमधील योग्य उमेदवारांची निवड करता येईल . 
मुख्य नियमाच्या नियम ६ ऐवजी पुढील नियम दाखल करण्यात येईल 
७. नियम ४ मध्ये 

नमूद केलेल्या अवर सचिव (विधि ) या पदावरील नियुक्ती ही, पदोन्नती व नामनिर्देशन याद्वारे ४०:६० या 
प्रमाणात करण्यात येईल . 


" 


५ . 


“ 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . ग . भागवत , 


प्रधान सचिव व विधि परामर्शी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, फेब्रुवारी ६, २०२० / माघ १७, शके १९ ४१ 


3 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 30th January 2020 . 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


66 


No. RTR . 2010 /C.R . 593 /Desk -2. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 
of the constitution of India , the Governor ofMaharashtra is hereby pleased to make the following rules to 
amend the Deputy Secretary (Legal) (Group A ), Under Secretary (Legal) (Group A ), and Superintendent 
(Legal) (Group B ), in the Law and Judiciary Department (Recruitment) Rules , 2012 namely : 

1. These rules may be called the Deputy Secretary (Legal) (Group A ) , Under Secretary (Legal) 
(Group A ), and Superintendent (Legal) (Group B ), in the Law and Judiciary Department ( Recruitment) 
(Amendment) Rules , 2020 . 

2. In the Rules 4 of the Deputy Secretary (Legal) (Group A ), Under Secretary (Legal) (Group A ), 
and Superintendent (Legal) (Group B ), in the Law and Judiciary Department (Recruitment) Rules , 2012 
(hereinafter referred to as “ the Principal Rules "), after sub - rule (b ), the following proviso shall be added 
namely - 

Provided that , if the candidates for appointment to the said post by way ofpromotion are not 
available , the post shall be filled in by transfer on deputation of a suitable Judicial Officer from the 
cadre of Civil Judge Junior Division and JudicialMagistrate First Class , having not less than three 
years experience in that cadre ." 
3. For rule 5 of the Principal Rules , the following rule shallbe substituted , namely - 

“ 5. Appointment to the post of Superintendent (Legal), shallbe made by promotion of a suitable 
person on the basis of seniority subject to fitness from amongst the persons holding the post of 
Assistant (Legal), having not less than five years regular service in that post ”. 
4. For rule 6 of the Principal Rules, the following rule shall be substituted , namely 

“ 6. Notwithstanding anything contained in Sub -Clauses (i), (ii), (iii) and ( iv ) of Clause (III) of 
sub -rule (b ) of rule 4 , if at any stage of selection , the Commission is of the opinion that sufficient 
number of candidates possessing the requisite period of experience are not available to fill up the 
vacancies reserved for candidates belonging to Scheduled Castes (including converts to Buddhism ), 
Scheduled Tribes and De-notified Tribes or Nomadic Tribes, then the Commission may , in the matters 
of such selection , relax the requirement in respect of the period of experience upto one year and 
select suitable candidate belonging to such Castes or Tribes. ". 
5 . For rule 7 of the Principal Rules , the following rule shall be substituted , namely - 

“ 7. The Appointment to the post of Under Secretary (Legal) mentioned in the rule 4 , by promotion , 
and nomination shallbe made in ratio of 40:60 " . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R. G. BHAGWAT , 
PrincipalSecretary and Remembrancer 

of Legal Affairs . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


